कायम विसावा गृह, बिर्सी (२२३५ २८९६) 
या योजनेसाठी सन २०२१-२०२२ करीता 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बिर्सी-२०२१/प्र.क्र.५०/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८/१२/२०२१ 


वाचा- वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि. १४ ऑक्टोबर,२०२१ 


शासन निर्णय- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत “कायम विसावा गृह, बिर्सी “या योजनेस सन २०२१-२२ या 
अर्थसंकल्पीय वर्षात मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४- 
वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०१)(०३) कायम विसावा गृह, बिर्सी (२२३५-२८९६), या 
CURIS ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पित रु.२,००,०००/- (अक्षरी- 
रु. दोन लाख फक्त) मधून या शासन निर्णयाद्वारे रु.१,२०,०००/- (अक्षरी-रु. एक लाख वीस हजार फक्त) 
इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल व खर्च झालेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर करण्यात येईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७७, व्यय ६ दि. ३ डिसेंबर २०२१ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११२०८११४२२००५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


KANCHAN न्य 
SANJAY JAGTAP सप 
(कांचन जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई / नागपूर. 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बिर्सी-२०२१/प्र.क्र.५०/का-९ 


४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात येते 
की, सदर निधी आयुक्‍त, ASS व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तात्काळ 
वितरीत करण्यात यावा. 

१०. निवड नस्ती (का-९). 


“0 (२ ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


